सत्यमेव जयते 


EUDI 


महाराष्ट्र शासन राजापाना 

असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . ४८ ] 


सोमवार , दिनांक १ डिसेंबर २०१४ : अग्रहायण १० , शके १९३६ 


किंमत ५.०० रु .] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


परिशिष्ट - ७ब 

जिल्हाधिकारी बीड यांचे कडुन 
क्र . २०१४/ जीबी/ डेस्क - १/ एमयुएन/ दि. ०१ / १२/ २०१४ 


मा . अवर सचिव, राज्य निवडणुक आयोग, महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्र . रानिआ/ नप -२०१४/ प्र.क्र . 
६/ का .०६ दि . २१ / १० / २०१४ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती 
व औद्योगीक नगरी अधिनियम १९६५ (१९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ४० ) ( या पुढे सदर अधिनियम म्हणून 
संबोधित केलेला) चे कलम १० पोटकलम (१ ) खाली बीड जिल्ह्याचेजिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचित 
दर्शविल्या प्रमाणे केज नगर पंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागाची संख्या व त्यांची व्याप्ती 
निश्चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागामध्ये अनुसुचित जाती , अनुसुचित जमाती आणि नागरीकांचा मागासवर्ग 
प्रवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याच प्रमाणे महिलांसाठी ( अनुसुचित जाती , अनुसुचित 
जमाती आणि नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या महिलांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग दर्शविणारा 
आदेश क्रमांक २०१४ / जीबी / डेस्क -१/ एमयुएन / १४८५ दि.१५. ११. २०१४ च्या आदेशाचा प्रारुप मसुदा महाराष्ट्र नगर 
परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगीक नगरी अधिनियम १९६५(१९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ४० ) चे कलम १० 
पोटकलम ( १) च्या परंतुका मध्ये निश्चित केलेल्या पध्दतीप्रमाणे उक्त नगर पंचायत क्षेत्रातील रहिवाशांच्या 
माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात आला होता .त्यास अनुसरुन प्राप्त झालेल्या हरकतींवर सुनावणी घेउन आलेल्या 
हरकतींचा सर्वकष विचार करुन व त्यास मा .प्रादेशीक संचालक तथा विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद 
विभाग, औरंगाबाद यांनी त्यांचे पत्र क्र . २०१४/ साप्र/ कक्ष- ४/ नपप्र/ आस्था-२/ कावि/डिजेएमएस क्र .दि . २८ .११. २०१४ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार मी , नवल किशोर राम बीड जिल्हयाचाजिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या कलम १० 
पोटकलम (१) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निम्नोक्त आदेश देत आहे . 


औ . भाग १ अ ( असा ) - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १ डिसेंबर , २०१४ : अग्रहायण १० , शके १९३६ 


भाग १ - अ असाधारण 


आदेशाचा मसुदा 
ज्या अर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ ( सन १९६५ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ४० ) च्या कलम ९ ( २) व ३४१ ( ब)(१ ) अन्वये मा . विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशीक 
संचालक औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांनी त्यांचे कडील पत्र क्र . २०१४/ नपाप्र / कक्ष - ४/ आस्था / कावि 
दि .१५/ ०९/ २०१४ राजपत्र प्रसिध्दीकरण दि .१६/९/ २०१४ च्या अधिसुचने अन्वये त्यांनी केज नगर पंचायतीच्या 
बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या, अनुसुचीत जाती, अनुसुचीत जमाती व 
नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व महिलांसाठी ( अनुसुचित जाती, अनुसुचित 
जमाती आणि नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या महिलांसाठी ) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत. 

१. निवडावयाच्या सभासदांची संख्या 
२. अनुसुचित जाती , अनुसुचित जमाती आणि नागरीकांचा मागासवर्ग 

प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयांच्या जागांची संख्या 
अ ) अनुसुचित जाती 
ब ) अनुसुचित जामाती 

क ) नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
३. महिलांसाठी ( अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती आणि नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या महिलांसाठी 

राखून ठेवावयाच्या जागा धरून ) 


४ . उपरोक्त क्र .३ पैकी वरील क्र . २ ( अ), ( ब) व ( क ) येथील जागा मध्ये अनुसुचित जाती , अनुसुचित जमाती 

व नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या महिलांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालील प्रमाणे 
राहील . 
अ ) अनुसुचित जाती 
ब ) अनुसुचित जमाती 

क ) नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
५. महिलांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या ०४ 

( अनुक्रमांक ३ समोरील नमुद केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक ४ अ, ब, व क समोरील नमुद केलेल्या जागा ) 
२. त्या अर्थी, आता राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र मा . अवर सचिव यांचे आदेश क्रमांक क्र . रानिआ/ नप 
२०१४/ प्र.क्र .-६/ का.०६ दि. २१/ १० / २०१४ व महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगीक नगरी अधिनियम 
१९६५ चे कलम १०, पोटकलम (१ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , नवल किशोर राम , 
जिल्हाधिकारी, बीड या व्दारे उक्त नगर पंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व 
त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसुचि मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असुन ज्या प्रभागामध्ये यथास्थिती 
अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती आणि नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व महिलांसाठी ( अनुसुचित 
जाती, अनुसुचित जमाती आणि नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्गातील महिलांसाठी ) जागा राखुन ठेवण्यात येतील हे 
प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 
३) या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल. 


दि . ०१ /१२ /२०१४ 


( नवल किशोर राम ) 
जिल्हाधिकारी बीड 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १ डिसेंबर , २०१४ : अग्रहायण १० , शके १९३६ 


अनुसूची 


प्रभागाची व्याप्ती 


प्रभाग 
क्रमांक 


प्रभागाचे नांव 
असल्यास 


आरक्षणाची स्थीती किती जागा 
कोणत्या प्रवर्गासाठी जसे अनु . 
जाती/ अनु. जमाती/ नागरीकांच्या 
मागासवर्ग प्रवर्गासाठी वा 

स्त्रीयांसाठी 
( अनु. जाती/ अनु. जमाती/ नागरीकांच 
य मागासवर्ग प्रवर्गासाठी वा 
स्त्रियांसाठी धरून ) 


| क्रांती नगर 
कोल्हे वस्ती 


अनुसूचीत जाती 


अराखीव 


माधव नगर 
भवानी नगर 
सबस्टेशन 


| समर्थ नगर 


अनुसूचीत जाती महिला 


४ 


प्रशांत नगर 


अराखीव 


पूर्व :- केज धारूर रोड 
पश्चिम :- क्रांती नगर तलाव नप हद्य 
दक्षिण :- सर्व्हे नं . १०२ मधील नाला व 

भवानी माळाची दक्षिण हद्य 
उत्तर : - न प हद्य 
पूर्व :- पिसाटी नदी 
पश्चिम :- केजडी नदी 
दक्षिण :- बीड रोड 
उत्तर :- भवानी माळ 
पूर्व :- केजडी नदी 
पश्चिम :- कानडी रोड 
दक्षिण :- बीड रोड 
उत्तर :- कोकचपीर दर्गा 
पूर्व : - समर्थनगर पहिली गल्ली, 

कानडी रोड व 
भांडवलकर, आडसकर यांच्या 

बिल्डींगसमोरील रस्ता . 
पश्चिम :- पंचायत समिती क्वार्टर 
दक्षिण :- बीड रोड 
उत्तर :- क्रांती नगर नाला 
पूर्व :- पंचायत समिती क्वार्टर ते 
__ क्रांती नगर 
पश्चिम :- न .प. हद्य व उमरी रोड 
दक्षिण :- उमरी रोड 
उत्तर :- क्रांती नगर 
पूर्व :- मुर्शदबाबा समिती व 

पंचायत समिती केज 
पश्चिम :- गायरान 
दक्षिण :- बीड रोड 
उत्तर :- उमरी रोड 


५ 


अराखीव महिला 


अहिल्यादेवी नगर 
| शाहु नगर 


नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग महिला 


| शिक्षक कॉलनी 
वडर वस्ती 
समता नगर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १ डिसेंबर , २०१४ : अग्रहायण १० , शके १९३६ 


भाग १- अ असाधारण 


७ 


नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


फुले नगर ( दक्षिण ) । पूर्व :- घाडगे सर गल्ली व 

आदमानेसर गल्ली 
पश्चिम :- न. प. हद्य 
दक्षिण :- लेंडी नाला 
उत्तर :- बीड रोड 


हौसिंग कॉलनी 


अराखीव 


पूर्व :- कळंब रोड 
पश्चिम :- आदमाने सर गल्ली 
दक्षिण :- न.प हद्य 
उत्तर :- टाकळी रस्ता 


नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग महिला 


| फुले नगर 

पूर्व : - कळंब रोड 
( उत्तर ) पाण्याची टाकी । पश्चिम :- घाडगे सर गल्ली 

दक्षिण :- टाकळी रस्ता 
उत्तर :- बीड रोड 


अराखीव महिला 


मौलाना आझाद चौक । पूर्व :- मौलाना आझाद चौक 
रोजा मोहल्ला पश्चिम :- कळंब रोड 

दक्षिण :- रोजा मोहल्ला 
उत्तर :- स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद 

समोरील रस्ता 


११ 


अराखीव महिला 


स्टेट बँक ऑफ . 
हैदराबाद 
बागवान गल्ली 


पूर्व:- बस स्टैंड रोड/दर्गा रोड 
पश्चिम :- शिवाजी चौक व 

भांडवलकर, आडसकर यांचे 

बिल्डींगसमोरील रस्ता . 
दक्षिण :- स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद 

समोरील रस्ता 
उत्तर :- बीड रोड व लक्ष्मण गवळी 

घरासमोरील रस्ता . 


अराखीव महिला 


| मंगळवार पेठ 
ट्रेलर गल्ली 
गुंड गल्ली 


पूर्व :- स्वामी विवेकानंद 

शाळेसमोरील रस्ता व 

नाईकवाडे गल्ली 
पश्चिम :- बस स्टैंड रोड/दर्गा रोड 
दक्षिण :- नगर पंचायत 
उत्तर :- बीड रोड 


अराखीव 


| माळी गल्ली 
देशपांडे गल्ली 
शनीमंदीर 


पूर्व :- पिसाटी नदी 
पश्चिम :- नाईकवाडे गल्ली/ शनीमंदीर 


रोड 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १ डिसेंबर , २०१४ : अग्रहायण १० , शके १९३६ 


अराखीव 


| पांढर गल्ली 
बालाजी मंदिर 
आजिसपुरा 


अनुसूचीत जाती महिला 


| सिध्दार्थ नगर 
गुंड गल्ली 


दक्षिण :- हनुमान मंदीर रस्ता 
उत्तर :- बीड रोड 
पूर्व :- केजडी नदी 
पश्चिम :- गढीच्या पश्चिमेचा रस्ता 
दक्षिण :- न पं हद्य 
उत्तर :- हनुमान गल्ली 
पूर्व :- गढीच्या पश्चिमेचा रस्ता 
पश्चिम :- स्वामी विवेकानंद शाळेचा 

रस्ता 
दक्षिण :- लेंडी नाला 
उत्तर :- देशपांडे गल्ली रस्ता/माळी 

गल्ली रस्ता 
पूर्व :- सिध्दार्थ नगर 
पश्चिम :- दर्गा कब्रस्तान व रोजा 

मोहल्ला रस्ता 
| दक्षिण :- लेंडी नाला 
उत्तर : - रोजा मोहल्ला रस्ता/ स्टेट बॅक 

ऑफ हैदराबाद 


नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


भिमनगर 
शांती नगर 
खुरेशी मोहल्ला 


नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग महिला 


| रोजा मोहल्ला 
नुरजहाँ विद्यालय 


पूर्व :- दर्गा कब्रस्तान रस्ता 
पश्चिम : - कळंब रोड 
दक्षिण :- शिवाजी नगर ते दक्षिण हद्य 
उत्तर : - दगा कमान रस्ता 


स्थळ :- केज जि . बीड 
दिनांक :- ०१/१२/ २०१४ 


( नवलकिशोर राम ) 
जिल्हाधिकारी बीड 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथे मुद्रित करुन प्रकाशित केले. 


महाराष्ट्र शासन याजपत्रा 

असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . ४९ ] 


गुरुवार , दिनांक ३ डिसेंबर २०१४ : अग्रहायण १२ , शके १९३६ 


किंमत ५ .०० रू . 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


जिल्हाधिकारी परभणी यांजकडुन 

आदेश 
क्र . २०१४ / नपान-१/निवडणुक / कावी . दि . २५ / ११/ २०१४ :- मा . जिल्हा न्यायालय गंगाखेड यांचेकडील निकाल क्र . EP NO. 7/2011, 
दि . ०७/०८/ २०१४ नुसार नगरपरिषद सोनपेठ येथील प्रभाग क्र .३ ( क) साठी प्रतिवादी संगीता विद्यासागर बागडे यांची निवड रद्द करुन वादी 
दिव्या दिलीप चिमणगुंडे यांना निवडून आल्याचे जाहिर केल्यामुळे महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नागरी अधिनियम १९६५ चे 
कलम १९ (१ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी सचिन्द्र प्रताप सिंह , जिल्हाधिकारी परभणी याद्वारे असे जाहीर करतो की , नगरपरिषद 
सोनपेठ येथील प्रभाग क्र . ३ ( क ) साठी खालीलप्रमाणे सदस्य निवडून आलेल्या आहेत . 


अ . 
क्र . 


नगरपरिषदेचे 

नांव 


निवडून आलेल्या 
सदस्याचे नांव 


प्रभाग क्रमांक व 
जागा क्रमांक 


जर जागा राखीव असेल तर 

कोणासाठी 


१ . 


सोनपेठ 


दिव्या दिलीप चिमणगुंडे 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग ( स्त्री ) 


ठिकाण : परभणी. 
दिनांक : २५.११. २०१४ 


( सचिन्द्र प्रताप सिंह ) 
जिल्हाधिकारी , परभणी . 


औ. भाग १ अ ( असा) 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथे मुद्रित करून प्रकाशित केलं . 


DESTRA 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 

. असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . ५०] 


सोमवार , दिनांक ८ डिसेंबर २०१४ : अग्रहायण १७, शके १९३६ [किंमत ५ .०० रू .] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


... भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


.... 


नगरपरिषदानगरपंचायती नगरपरिषद निवडणूक -2013 
उमेदवारांनी केलेल्या खांश हिशोब सादर न 
केल्यास त्यांना अनर्ह ठरविणे बाबत 


जिल्हाधिकारी कार्यालय , नांदेड 

( नगरपरिषद प्रशासन ) 
क्र . 2014/ नपात्र/ का - 2/ 2 - 7/ प्र. क्र . दिनांक :- 01 - 12 - 2014 
वाचा : 

1. महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 
2. मा . राज्य निवडणूक आयुक्त यांचे आदेश क्र . रानिआ/ नप/ 2009 / प्र. क्र .13/ का - 5व का - 6 दिनांक 06. 06. 2010 
3. मुख्याधिकारी लोहा यांचेदिनांक 20 .09. 2014 रोजीचा अहवाल 
4. या कार्यालयाचे नोटीस क्र . 2014/ नपाप्र/ का -2/टे -7/ प्र.क्र . दिनांक 19. 11.2014 चे प्रथम सुनावणी नोटीस . 


आदेश 
ज्याअर्थी, श्री फूलवरे गिरजप्पा नामदेव यांनी सन 2013 मध्ये घेण्यात आलेल्या नगरपरिषद/ नगरपंचायत सार्वत्रिक 
निवडणूकमध्ये केलेला खर्च शपथपत्राव्दारे सादर केला नाही असा अहवाल सदंर्भ क्र 3 नूसार मुख्याधिकारी लोहा यांनी... . 
सादर केला आहे. 

ज्याअर्थी, नगरपरिषदा/ नगरपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणूकीत उमेदवारांनी केलेल्या खर्चाचेहिशोब निवडणूक निकाल 
जाहिर झाल्यानंतर 30 दिवसाचे आत शपथपत्रासह एकत्रित सपूर्ण खर्चाचे तक्त्यासह विहीत प्रपत्रामध्ये दाखल करणे 
बंधनकारक आहे. निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी निवडणूक खर्चाचे हिशोब विहीत मुदतीत शपथपत्रासह सादर न 
केल्यास त्यांना महाराष्ट्र नगरपरिषदा/ नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम,1965 मधील कलम 16 चे पोटकलम 1 
1 (ड ) मधील सुधारीत तरतूदीनूसार अनर्ह ठरविण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केले आहेत . 


औ. भाग १ अ ( असा) - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ८ डिसेंबर , २०१४ : अग्रहायण १७, शके १९३६ भाग १- अ असाधारण 
ज्या अर्थी, नगरपरिषदा/ नगरपंचायती सार्वत्रिक निवडणूक 2013 मध्ये निवडणूक लढविलेल्या उमेदवारांनी निवडणूक 
., खर्च शपथपत्रासह दाखल केले नाही अशा उमेदवारांना संदर्भ क्र . 4 अन्वये नोटीस बजावण्यात आली. त्यानूसार निश्चित्त 
तारेखेच्या सुनावणीस उमेदवार श्री फूलवरे गिरजप्पा नामदेव यांचा जवाब घेण्यात आला त्या नूसार त्यानी शपथपत्र सादर न 
केल्याचेदिसून आले आहे. त्यामुळे निवडणूक खर्चाचाहिशोब शपथपत्रासह दाखल करणेस कसूर केल्याचेसिध्द होते . 

त्या अर्थी मी जिल्हाधिकारी, नांदेड, संदर्भ क्र . 01 व 02 चे आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून 
याव्दारे मा . निवडणूक आयोगाने निर्धारीत केलेल्या वेळेमध्ये आणि आवश्यक त्या रीतीने निवडणूक खर्चाचा हिशोब 
शपथपत्रासह दाखल करण्यात कसूर केल्याचे सिध्द होत असल्यामुळे श्री फूलवरे गिरजप्पा नामदेव यांना उक्त 
अधिनियमातील तरतूदीनूसार नगरपरिषद/ नगरपंचायतीचा सदस्य होणेसाठी तीन वर्षे निवडणूक लढविण्यास तीन वर्षासाठी 
अनर्ह ठरविण्यात येते. 


जिल्हाधिकारी , नांदेड 


द्रगरपरिषदानगरपंचायती नगर परिषद निवडणूक -2012 
उमेदवारांनी केलेल्या खर्चाचा हिशोब सादर न 
केल्यास त्यांना अनर्ह ठरविणे बाबत 


जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड 

( नगरपरिषद प्रशासन ) 
क्र . 2012/ नपाम्र / का - 1 / टे - 1/ प्र. क्र . 115 दिनांक : - 04 - 12 - 2014 
वाचा : 

1. महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 1965 
2. मा . राज्य निवडणूक आयुक्त यांचे आदेश क्र . रानिआ/ नप/ 2009/ प्र. क्र . 13/ का -5व का - 6 दिनांक 06. 06. 2010 
3. मुख्याधिकारी किनवट यांचेदिनांक 17.12. 2012 रोजीचा अहवाल 
4. या कार्यालयाचे नोटीस क्र . 2012/ नपाप्र / का -1/टे-1/प्र.क्र .115 दिनांक 13.11.2014 चे अंतिम सुनावणी नोटीस . 


आदेश 
ज्याअर्थी, सौ शारदा लक्ष्मण माडपेल्लीवार यांनी सन 2012 मध्ये घेण्यात आलेल्या नगरपरिषद/ नगरपंचायत 
सार्वत्रिक निवडणूकमध्ये केलेला खर्च शपथपत्राव्दारे सादर केला नाही असा अहवाल सदंर्भ क्र 3 नूसार मुख्याधिकारी 
किनवट यांनी सादर केला आहे . 


। औरंगाबाद विभाग 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ८ डिसेंबर , २०१४ : अग्रहायण १७, शके १९३६ ३ 
ज्याअर्थी, नगरपरिषदा/ नगरपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणूकीत उमेदवारांनी केलेल्या खर्चाचेहिशोब निवडणूक निकाल 
जाहिर झाल्यानंतर 30 दिवसाचे आत शपथपत्रासह एकत्रित सपूर्ण खर्चाचे तक्त्यासह दाखल करणे बंधनकारक आहे . 
निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी निवडणूक खर्चाचेहिशोब विहीत मुदतीत शपथपत्रासह सादर न केल्यास त्यांना महाराष्ट्र 
नगरपरिषदा/ नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मधील कलम 16 चे पोटकलम 1 1 ( ड) मधील सुधारीत 
तरतूदीनूसार अनर्ह ठरविण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केले आहेत . . 

ज्या अर्थी, नगरपरिषदा/ नगरपंचायती सार्वत्रिक निवडणूक 2012 मध्येनिवडणूक लढविलेल्या उमेदवारांनी निवडणूक 
खर्च शपथपत्रासह दाखल केले नाही अशा उमेदवारांना संदर्भ क्र . 4 अन्वये नोटीस बजावण्यात आली. त्यानुसार निश्चित 
तारेखेच्या सुनावणीस उमेदवारांच्या जवाबानूसार त्यांनी विहित मुदतीत शपथपत्रासह खर्चाचा हिशोब सादर न केल्याचेदिसून 
आले आहे. त्यामुळे निवडणूक खर्चाचा हिशोब विहित मुदतीत सादर करणेस कसूर केल्याचेसिध्द होते 

त्या अर्थी मी जिल्हाधिकारी , नांदेड, संदर्भ क्र 01 व 02 चे आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून . 
याव्दारे मा . निवडणूक आयोगाने निर्धारीत केलेल्या वेळेमध्ये आणि आवश्यक त्या रीतीने निवडणूक खर्चाचाहिशोब दाखल 
करण्यात कसूर केल्याचेसिध्द होत असल्यामुळे सौ शारदा लक्ष्मण माडपेल्लीवार यांना उक्त अधिनियमातील तरतूदीनूसार 
नगरपरिषद/ नगरपंचायतीचा सदस्य होणेसाठी तीन वर्षेनिवडणूक लढविण्यास तीन वर्षासाठी अनर्ह ठरविण्यात येते . 


जिल्हाधिकारी ,नांदेड 


नगरपरिषदानगरपंचायती नगरपरिषद निवडणूक -2012 
उमेदवारांनी केलेल्या खर्चाचा हिशोब सादर न 
केल्यास त्यांना अनर्ह ठरविणे बाबत 


जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड 

( नगरपरिषद प्रशासन ) 
क्र . 2012/ नपाप्र/ का -1/ टे -1/प्र.क्र .115 दिनांक : - 04- 12- 2014 
वाचा : 

1 . महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 1965 
2. मा . राज्य निवडणूक आयुक्त यांचे आदेश क्र . रानिआ/ नप/ 2009/ प्र.क्र .13 / का -5व का - 6 दिनांक 06. 06. 2010 
3. मुख्याधिकारी किनवट यांचेदिनांक 17.12. 2012 रोजीचा अहवाल 
4. या कार्यालयाचे नोटीस क्र .2012/नपान / का- 1/टे-1/ प्र.क्र . 115 दिनांक 13.11.2014 चे अंतिम सुनावणी नोटीस. 


आदेश 
ज्याअर्थी, श्री दासरवार विठ्ठल किष्टन्ना यांनी सन 2012 मध्ये घेण्यात आलेल्या नगरपरिषद/ नगरपंचायत सार्वत्रिक 
निवडणूकमध्ये केलेला खर्च शपथपत्राव्दारे सादर केला नाही असा अहवाल सदंर्भ क्र. 3 नूसार मुख्याधिकारी किनवट यांनी 
सादर केला आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ८ डिसेंबर , २०१४ : अग्रहायण १७, शके १९३६ भाग १- अ असाधारण 
ज्याअर्थी, नगरपरिषदा/नगरपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणूकीत उमेदवारांनी केलेल्या खर्चाचेहिशोब निवडणूक निकाल 
जाहिर झाल्यानंतर 30 दिवसाचे आत शपथपत्रासह एकत्रित सपूर्ण खर्चाचे तक्त्यासह दाखल करणे बंधनकारक आहे. 
निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी निवडणूक खर्चाचेहिशोब विहीत मुदतीत शपथपत्रासह सादर न केल्यास त्यांना महाराष्ट्र 
नगरपरिषदा/ नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम ,1965 मधील कलम 16 चे पोटकलम 1 1 ( ड) मधील सुधारीत 
तरतूदीनूसार अनर्ह ठरविण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केले आहेत . 

ज्या अर्थी, नगरपरिषदा/ नगरपंचायती सार्वत्रिक निवडणूक 2012 मध्ये निवडणूक लढविलेल्या उमेदवारांनी निवडणूक 
खर्च शपथपत्रासह दाखल केले नाही अशा उमेदवारांना संदर्भ क्र .4 अन्वये नोटीस बजावण्यात आली. त्यानुसार निश्चित 
तारेखेच्या सुनावणीस उमेदवार जवाबानूसार त्यांनी विहित मुदतीत शपथपत्रासह हिशोब सादर न केल्याचेदिसून आले आहे. 
त्यामुळे निवडणूक खर्चाचा हिशोब विहित मुदतीत सादर करणेस कसूर केल्याचेसिध्द होते 

त्या अर्थी मी जिल्हाधिकारी, नांदेड, संदर्भ क्र 01 व 02 चे आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून 
याव्दारे मा . निवडणूक आयोगानेनिर्धारीत केलेल्या वेळेमध्ये आणि आवश्यक त्या रीतीने निवडणूक खर्चाचाहिशोब दाखल 
करण्यात कसूर केल्याचे सिध्द होत असल्यामुळे श्री दासरवार विठ्ठल किष्टना यांना उक्त अधिनियमातील तरतूदीनूसार 
नगरपरिषद/ नगरपंचायतीचा सदस्य होणेसाठी तीन वर्षेनिवडणूक लढविण्यास तीन वर्षासाठी अनर्ह ठरविण्यात येते . 


जिल्हाधिकारी नांदेड 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथे मुद्रित करुन प्रकाशित केले. 


सत्यमे अपर्क 


महाराष्ट्र शासन राजापात्रा 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . ५१] 


गुरुवार , दिनांक १८ डिसेंबर २०१४ : अग्रहायण २७ , शके १९३६ [किंमत ५. ०० रु .] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


क्रमांक २ 


जिल्हाधिकारी, ४ आणि ५ पहा ) 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 
पहा - अवर सचिव मा . राज्य निवडणुक आयोग , महाराष्ट्र मुंबई यांचे आदेश क्रमांक रानिआ/नप/- २०१४/ प्रक्र - ०१ / का 
०६/दिनांक १२/ १२/ २०१४ 

नमुना- १ 

क्रमांक २०१४/जिबी/ डेस्क -१/ एमयुएन/ 
(नियम ४ आणि ५ पहा ) जिल्हाधिकारी कार्यालय बोड 
जिल्हाधिकारी, जिल्हा बीड यांचेकार्यालय 
आदेश 

दिनांक १८ /१२/ २०१४ 
महाराष्ट्र नगरपालिका व नगरपंचायती निवडणुक नियम १९६६ यातील नियम ४ आणि ५ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी, नवल किशोर राम जिल्हाधिकारी बीड या सोबत जोडलेल्या अनुसुचिच्या 
स्तंभ १ मध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या मतदार प्रभागामधुन केज नगर पंचायतीच्या निवडणूकी संबंधात याव्दारे पुढील 
प्रमाणे नेमणूक व तारखा सोबतच्या अनुसुचि -१ मधील तपशिलानमाणे निश्चित करीत आहे . 
अ) निवडणूक निर्णया अधिकारी म्हणून स्तंभ २ ( अ), ( ब) मध्ये नमुद केलेले अधिकारी (स्तंभ १ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
प्रभागासमोर , निर्दीष्ट करण्यात आलले नांव व पदनाम यापुढे प्रभागासमोर असा उल्लेख करण्यात आला आहे. ) 
ब ) नामनिर्देशन पत्रे देणे व स्विकारणे सुरू होईल ती तारीख व वेळ म्हणून स्तंभ ३( अ ) मध्ये ( प्रभागासमोर )विनिर्दीष्ट तारीख 
व वेळ 
क ) नामनिर्देशन पत्रे सादर करण्याची शेवटची तारीख व वेळ म्हणून स्तंभ ३( ब) मध्ये (प्रभागासमोर ) विनिदीष्ट तारीख व वेळ 
ड ) नामनिर्देशन पत्रे सादर करण्याचेठिकाण म्हणून स्तंभ ४मध्ये (प्रभागासमोर ) विनिर्दिष्ट करावयाची करावयाची जागा . 
इ) नामनिर्देशनाच्या छाननीसाठीची तारीख व वेळ म्हणून स्तंभ ५ मध्ये ( प्रभागासमोर )विनिर्दिष्ट करावयाची तारीरख व वेळ 
फ ) नामनिर्देशनाची छाननी व ते मागे घेणे यासाठीची जागा म्हणून स्तंभ ६ मध्ये (प्रभागासमोर) विनिर्दिष्ट करावयाची जागा 
ग) विधीग्राह्यरित्या नामनिर्देशीत उमेदवारीची यादी प्रसिध्द करण्यासाठी तारीख व वेळ म्हणून स्तंभ ७ मध्ये 
( प्रभागासमोर ) विनिर्दिष्ट करावयाची तारीख व वेळ 
ह ) उमेदवारी मागे घेण्यासाठीची शेवटची तारीख व वेळ म्हणून स्तंभ ८ मध्ये ( प्रभागासमोर )विनिर्दिष्ट करावयाची तारीख व 
वेळ 
आय ) निवडणूक लढविणा- या उमेदवाराची यादी प्रसिध्द करण्यासाठीची तारीख स्तंभ ९ मध्ये ( प्रभागासमोर )विनिर्दिष्ट तारीख 
जे ) ज्या तारखेस व ज्या वेळा मध्ये मतदान घेण्यात येईल ती तारीख व वेळ म्हणून स्तंभ १० मध्ये ( प्रभागासमोर)विनिर्दिष्ट 
तारीख व वेळ 
के ) मतमोजणीची तारीख व वेळ म्हणून स्तंभ ११ मध्ये ( प्रभागासमोर )विनिर्दिष्ट कराव्याची तारीख व वेळ 
एल) मतमोजणीसाठीची जागा म्हणून स्तंभ १२ मध्ये (प्रभागासमोर )विनिर्दिष्ट कराक्याची जागा . 
औ. भाग १ अ ( असा)- १ 


भाग १- अ असाधारण के 


अनुसुचि 
- 
१ 


मत 


कारणपत्र 


न 
पत्रे 


१२ 


तेथे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १८ डिसेंबर , २०१४ : अग्रहायण २७, शके १९३६ . 


गावाचे|निवडणूक|सहाय्यक |नामनिर्देशनपत्रे|नामनिर्देशन|नामनिर्देश|नामनिर्देनामनिर्देश|वैधरित्याउमेदवारीमागेनिवडणूक 
मतदानाचीमतमोजणीवनावव निर्णयानिवडणूक|देणेवस्विकारणे 

नपत्रेशनपत्रे नामनिर्देशनघेण्याचाअंतिमलढविणा-या तारीखववेळनिकालजाहिर| 

|मोजणीचेप्रभाग अधिकारीनिर्णयसादर छाननीछाननीझालेल्यादिनांकववेळउमेदवारांची 

करण्याचा ठिकाणक्रमांक यांचेनावअधिकारीकरण्याचाकरण्याचे। करण्याचा करणेवउमेदवारांची 

यादी 

दिनांकयांचेनाव 

शेवटचाठिकाण||दिनांक मागेघेणेयादीजाहिर 

प्रसिध्ददिनांकयासाठीकरण्याचा 

करण्याचाववेळनिश्चितदिनांक 

वचिन्हनेमूनकेलेले 

देण्याचादिनांकठिकाण 

|११नगर श्री.प्रशांत १.श्री.पी.के.दि.१८.१२.२०१४|दिनांक.तहसील|दिनांक.तहसील |दिनांक.१.अपीलनसेल१.अपीलनसेल|दि.१८.०१.२०१५|दिनांक.तहसीलपंचायत |सुर्यवंशी|ठाकूर,(गुरुवार)ते२३.१२.कार्यालय |२४.१२.कार्यालय 
२४ 
. 
१२ 
. 
२०१४ 
| 
तेथे 

(रविवार)१९.०१.२०१५कार्यालय,केज उपविभागीतहसीलदार,दि.२३.१२.२०१४|२०१४. केज..२०१४.केज.(बुधवार)|दि.०५.०१.२०१५|दि.०६.०१.२०१५|सकाळी.०७.३०(सोमवार) |केज.प्रभाग१ केज..-(मंगळवार)(मंगळवार) 

(बुधवार) 

स.११.०० (सोमवार)(मंगळवार) पासूनतेसकाळीअधिकारी,२.श्री.रामदास|(स.११.००ते।दु.०३.०० 

स.११.०० 

वाजल्यापासुन |दुपारी.०३.००२.अपीलसांय.०५.३०१०.००अंबाजोगाई|कोकरे|दु.०३.००पर्यंत)|वाजेपर्यंत 

वाजल्या (छाननीवाजेपर्यंतअसल्यास,पर्यंत 

वाजल्यापासुनमुख्याधिकारी,||(दि.२१.१२. 

पासुन 

प्रक्रिया२.अपील उमेदवारीमागेनगरपंचायत२०१४या 

पुर्णहोताच)असल्यास, घेण्यासाठीच्याकेज. सुट्टीच्यादिवशी 

अपीलाचानिर्णयदिवसानंतरच्या.नामनिर्देशनपत्रे 

ज्यातारखेस लगतच्यादिवशीदेण्यातव 

करण्यात 
येईलस्वीकारण्यात 

त्यातारखेनंतरयेणारनाहीत.) 

तीस 
- 
या 
दिवशी 

किंवातत्पुर्वीठिकाण:बीड 

दिनांक:१८.१२.२०१४.टिप:-१)नामनिर्देशनपत्रस्विकारणा-याकिंवानाकारणा-यानिर्वाचनअधिका-यांच्यानिर्णयाविरूध्दअपिलकरण्याचीशेवटचीतारीखवअपीलप्राधिकारणासाठीमहाराष्ट्रनगरपालिकानिवडणूक 

नियम१९६६यातीलनियम१८पहा.२)नामनिर्देशनपत्रस्तंभ४मध्येदर्शविलेल्याठिकाणीकार्यालयीनवेळेतसकाळी.११.००वाजल्यापासुनदुपारी३.००वाजेपर्यंतस्वीकारण्यातयेतील.३)स्तंभ६मध्येदर्शविलेल्याठिकाणीकार्यालयीनवेळेतसकाळी११.००वाजल्यापासुनदुपारी३.००वाजेपर्यंतनामनिर्देशनपत्रतथाउमेदवारीमागेघेण्याचाअर्जस्वीकारण्यातयेईल.४)नामनिर्देशनपत्रेदेणेवस्विकारणेदि.१८.१२.२०१४.(गुरुवार)तेदि.२३.१२.२०१४.(मंगळवार)कार्यालयीनवेळेतसकाळी.११.००वाजल्यापासुनदुपारी३.००वाजेपर्यंतस्वीकारण्यातयेतील. 

(नवलकिशोरराम)(टिप:-मा.राज्यनिवडणूकआयोगाचेआदेशानुसारदि.२१.१२.२०१४रोजीरविवारचीसुट्टीअसल्यानेयादिवशीनामनिर्देशनपत्रेदेण्यातयेणारनाहीतवस्विकारण्यातयेणारनाहीत.) 

जिल्हाधिकारीबीड 


प्रकाशक , मुद्गक व संपादकः व्यवस्थापक , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथे मुदित करुन प्रकाशित केले. 


ते१७ 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपात्रा 

असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . ५२] 


शनिवार , दिनांक २० डिसेंबर २०१४ : अग्रहायण २९ , शके १९३६ [किंमत ५. ०० रु .] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


जा .क्र .2014/ सा .प्र./कक्ष- 4/ नपन/ आस्था-2/ कावि 
विभागीय आयुक्त कार्यालय औरंगाबाद 
दिनांक :- 19/12/2014 


विभागीय आयुक्त औरंगाबाद यांजकडून 

आदेश व अधिसूचना 


महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 


मा . राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्रमांक रानिआ/नप- 2014/ प्र.क्र .13/ का -06 दिनांक 
17/12/2014 व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 चे कलम 9 (2) मधील 
तरतूदीस अनुसरून 2011 च्या जनगणनेची लोकसंख्या विचारात घेऊन ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि 
नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्या लोकसंख्येसह ) औरंगाबाद जिल्हयातील सातारा - देवळाई नगरपरिषद क्षेत्रासाठी 
एकूण निवडून येणाऱ्या सदस्यांची संख्या सोबतच्या तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे निश्चीत करण्यात येत आहे . 

त्याचप्रमाणे स्त्री सदस्यांची संख्या ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
यांच्या लोकसंख्येसह ) आणि अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग साठी आरक्षीत 
सदस्य संख्या निश्चीत करण्यात येत आहे. 

या आदेशाप्रमाणे , खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या नगरपरिषदेची सार्वत्रिक निवडणूक घ्यावयाची आहे 


औ. भाग १ अ ( असा) - १ 


भाग १- अ असाधारण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २० डिसेंबर , २०१४ : अग्रहायण २९ , शके १९३६ 

तक्ता 


न.प. चे | लहान | लहान | निवडून | राखून ठेवलेली सदस्य संख्या रकाना 5 पैकी स्त्रीयांसाठी राखून 
नाव नागरी नागरी द्यावयाची 

ठेवलेल्या जागांची विभागणी 
क्षेत्राचे क्षेत्राचा 

सपल स्त्रीयांसाठी | अनुसुचित अनुसुचित । नागरिकांचा | अनुसुचित | अनुसूचित । नागरिकांचा | सर्वसाधारण 
नाव वर्ग संख्या 

जातीसाठी | जमातीसाठी | मागासवर्ग जातीसाठी जमातीसाठी | मागासवर्ग 


4 


5 


6 


10 


12 


25 


| 


13 


04 


00 


07 


02 


An 


04 


07 


सातारा - सातारा - ब वर्ग 
देवळाई | 

| देवळाई 


( संजीव जयस्वाल) 
विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक 

नगरपरिषद प्रशासन, औरंगाबाद 
No . 2014/ GAD / Desk-4/ MUN/ Est -2/ ws 
Office of the Div . Commissioner & Regional 
Director of Municipal Administration 
Aurangabad Div . Aurangabad 

Date : - 19/ 12/ 2014 
BY THE DIVISIONAL COMMISSIONER & REGIONAL DIRECTOR , MUNICIPAL 

ADMINISTRATION AURANGABAD 

ORDER & NOTIFICATION 
MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCIL , NAGAR PANCHAYATS & INDUSTRIAL TOWNSHIPS 
ACT 1965 

With reference to the letter No . Sec/ mc - 2014/ cr -13 / ws-06 Dated 17/ 12/ 2014 of 
State Election Commission, Maharashtra & section 9(2 ) of The Maharashtra 
Municipal Council, Nagar Panchayats & Industrial Townships Act 1965, taking into 
consideration population figures of Census of India 2011 ( Including population of 
Scheduled castes , Scheduled tribes & other Backward classes of Citizen ), the number 
of elected councillors in respect of Satara -Deolai Municipal Council area in 
Aurangabad District is being fixed as mentioned in the following table . 

Table 
Name of the | Name of | Class | No . of | Number of seats Reserved for Out of column ( 5 ) No. of seats Reserved 
Municipal 

for women 
smaller Councilors 
Urban 


the 


of 


Elected 


Council 


smaller 


Women 


General 


Urban 
Area 


Scheduled 
castes 


Scheduled 
tribes 


Scheduled 
castes 


Scheduled 
tribes 


| Other 

Backward 
classes of 
Citizen 


Area 


Other 
Bacleward 
classes of 
Citizen 


12 


Satara- Devlai 


25 


00 


07 


02 


OM 


00 


13 


Satara 
Devlai 


(Sanjeev Jaiswal) 
Divisional Commissioner & Regional Director 
of Municipal Administration , Aurangabad 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २० डिसेंबर , २०१४ : अग्रहायण २९ , शके १९३६ 

सूचना 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ ( महाराष्ट्र ३७ वा ) चे कलम - २६ अन्वये 


लोहा शहराची प्रारुप सुधारित विकास योजना प्रसिध्दी करण्याबाबतची सूचना 


क्रमांक :- प्रा .वि . यो . लोहा( सु) कलम - २६ / प्रसिध्दी/ ससंनरनां/९४९ दि .१८.१२. २०१४ 


ज्याअर्थी, लोहा नगर परिषदेने ( यापुढे उक्त “नियोजन प्राधिकरण ” असे उल्लेखलेली ) 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे (१९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ३७) ( यापुढे 
उक्त अधिनियम असे उल्लेखलेला) कलम - २३( १) आणि ३८ मधील तरतुदीनुसार तिच्या 
अधिपत्याखालील क्षेत्राचीविकास योजना सुधारित करण्याचा इरादा ठराव क्र . ४७, दि . २० . ८ . २००९ अन्वये 
जाहिर केला आहे . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने विद्यमान जमीन वापर तयार करण्याची 
कार्यवाही तसेच प्रारुप सधारित विकास योजना तयार करुन उक्त अधिनियमाचे कलम - २६ (१ ) अन्वये 
प्रसिध्द करण्याची कार्यवाही विहीत मुदतीत पूर्ण न केल्यामुळे उपसंचालक , नगर रचना, औरंगाबाद 
विभाग, औरंगाबाद यांनी आदेश क्र .वि . यो . लोहा( सु)/ अ.नियुक्ती/ उसंऔ/१८४२ दि.१२. १२ .२०१३ अन्वये 
( यापढे “ उक्त आदेश " असे उल्लेखलेले ) उक्त अधिनियमाचे कलम- २५ पासून ३० नुसार आवश्यक 
वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करुन प्रारुप विकास योजना शासनास मंजुरीस्तव सादर करण्याची कार्यवाही 
करणेकरिता उक्त अधिनियमाच्या कलम - २१( ४क) अन्वये सहायक संचालक , नगर रचना, नांदेड यांची 
“ अधिकारी ” म्हणून नियुक्ती केली आहे. ( यापुढे उक्त “नियुक्त अधिकारी असे उल्लेखलेले ) 


त्याअर्थी, उक्त आदेशानुसार आणि दि . १८ . १२ . २०१४ रोजीचा ठराव क्र .१ 
नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम - २६( १) अन्वये नियुक्त अधिकारी या नात्याने मी निम्नस्वाक्षरीकार प्रारुप 
सुधारित विकास योजना प्रसिध्द करीत आहे. सदरहू प्रारुप सुधारित विकास योजनेसंबंधीचे नकाशे व 
अहवाल कार्यालयीन वेळेत कामकाजाच्या दिवशी नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खाली नमूद केलेल्या 
कार्यालयात ठेवले आहेत. 


सहायक संचालक, नगर रचना, नांदेड यांचे कार्यालय , घोडजकर कॉम्प्लेक्स , 
दुसरा मजला महाराणा प्रताप चौक , गांधी नगर, नांदेड . 


मुख्याधिकारी , नगर परिषद , लोहा यांचेकार्यालय . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २० डिसेंबर , २०१४ : अग्रहायण २९ , शके १९३६ भाग १- अ असाधारण 

उक्त अधिनियमाचे कलम - २६ (२) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे प्रारुप सुधारित विकास 
योजनेच्या तपशिलाच्या प्रती अथवा प्रमाणित उतारे योग्य शुल्क आकारुन सहायक संचालक , नगर रचना , 
नांदेड यांचे कार्यालयास लेखी अर्ज केल्यास उपलब्ध होऊ शकतील. 


उक्त विकास योजनेतील तरतुदीसंबंधी नागरिकांच्या काही सूचना/ हरकती असल्यास 
त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिध्द झालेल्या दिनांकापासून ३० ( तीस) दिवसांच्या आत 
नियुक्त अधिकारी तथा सहायक संचालक, नगर रचना, घोडजकर कॉम्प्लेक्स , दुसरा मजला, महाराणा 
प्रताप चौक , गांधी नगर , नांदेड यांचे कार्यालयाकडे कारणांसह लेखी स्वरुपात पाठवाव्यात . फक्त विहीत 
मुदतीत प्राप्त झालेल्या सूचना/ हरकती विचारात घेण्यात येतील . 


नांदेड 


दि .१८. १२. २०१४ 


( दि. मा .मेहर ) 

नियुक्त अधिकारी 
विकास योजना, लोहा ( सुधारित ) 

तथा 
सहायक संचालक , नगर रचना 

नांदेड 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २० डिसेंबर , २०१४ : अग्रहायण २९ , शके १९३६ 

NOTICE 


PUBLICATION OF DRAFT DEVELOPMENT PLAN OF LOHA (REVISED ) 
MAHARASHTRA REGIONAL & TOWN PLANNING ACT, 1966 

(MAHARASHTRA ACT NO .XXXVII) 


No .Draft D . P.Laha (R )/Sec . 26 /Pub/ ADTPND /949 Dt. 18 . 12 .2014 


Whereas , the Loha Municipal Council (herein after referred to as the 
said Planning Authority ) vide Resolution No.47 Dt.20 .8. 2009 has declared its intention to 
revise the Development Plan for the area under its jurisdiction under provisions of 
Section 23 (1) & Section 38 of Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 (herein 
after referred to as the " Said Act " ); 


And whereas, the said Planning Authority has failed to prepare existing 
land use plan , to prepare and publish Draft Revised Development Plan under section 
26 ( 1) of the said act within stipulated period , the Deputy Director of Town Planning , 
Aurangabad Division , Aurangabad vide Marathi Order No . 1842 Dt. 12 . 12 . 2013 (herein 
after referred to as the " Said Order " ) has appointed Assistant Director of Town Planning 
Nanded as the " Officer" as per the provision of Section 21(4A ) of the Maharashtra 
Regional & Town Planning Act, 1966 to exercise the powers of said Planning Authority 
to complete the legal procedure required under Section 25 to 30 of the said Act and to 
submit the Draft Development Plan to the Government for sanction ; 


Therefore , as per said order and Resolution No.1 Dt. 18 . 12.2014 , 1 the 
undersigned as an " Appointed Officer ” hereby publish the Draft Development Plan (R ) 
u /s 26 (1) of the said Act . Copy of the said Draft Development Plan (R ) and it s report 
thereon are kept open for inspection of the public at the following offices on all working 
days during working hours. 


(1) Office of the Assistant Director of Town Planning, Godajkar Complex, 

II Floor, Maharana Pratap Chowk,Gandhi Nagar, Nanded . 


( 2 ) Office of the Chief Officer , Loha Municipal Council, Loha . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २० डिसेंबर , २०१४ : अग्रहायण २९ , शके १९३६ भाग १- अ असाधारण 

Copies of the Draft Development Plan (R ) and particulars mentioned in 
section 26 (2 ) of the said Act, or certified extracts therefrom shall be made available for 
sale to the public at reasonable price in the office of the Assistant Director, Town 
Planning Nanded . 


The suggestions or objections if any , received in writing from public in 
this respect shall be submitted to the Office of Appointed Officer and the Assistant 
Director of Town Planning, Godajkar Complex II Floor, Maharana Pratap Chowk, 
Gandhi Nagar , Nanded within the period of 30 ( Thirty ) days from the date of publication 
of this notice in Maharashtra Government Gazette . Only suggestions / objections received 
within stipulated period shall be considered. 


Nanded 


Dt.18. 12 . 2014 


(D .M .Mehar) 

Appointed Officer 
Development Plan Loha (Revised ) 

And 
Assistant Director of Town Planning 

Nanded 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथे मुद्रित करून प्रकाशित केले. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापाना 


असाधारण 


- 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . ५३] 


मंगळवार , दिनांक २३ डिसेंबर २०१४ : पौष २ , शके १९३६ 


किंमत ५ .०० रु .] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


आयुक्त नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका नांदेड यांचेकडून 
. प्रभाग क्र. १५ -व, पोटनिवडणूक २०१४ ची अधिसूचना 


वाचा :- १) मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांनी महानगरपालिका आयुक्तांना प्राधिकृत केल्याचा आदेश 

क्र . एसईसी/ १०९५/सिआर/ ५२/ डी -३ दि . ०६ जुन १९९५ 
२) मा . राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांनी महानगरपालिका आयुक्तांना प्राधिकृत केल्याचा आदेश । 

क्र . एसईसी/ १०९४/१७५/ १९९४ दि . ०७ नोव्हेंबर १९९४ 
३) मा . राज्य निवडणुक आयुक्त यांचे आदेश क्र . रानिआ/मनपा/ २०११ / प्रक्र -१६/ का - ५,दि . २१ . ११ . २०११ 
४) मा . राज्य निवडणूक आयोग मुंबई यांचेफॅक्स पत्र क्र . रानिआ/ मनपा/ २०१४ / प्र. क्र .१६/ का -०५, दि .१२.१२. २०१४. 
५) या कार्यालयाचे आदेश क्र .नांवाशमनपा/निवडणुक/ १६८५० / २०१४ दि. १६. १२ . २०१४ -- 


क्रमांक जा .क्र .नावाशमनपा/निवडणूक /१७२७५ / २०१४ महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ व सदर 
अधिनियमाच्या अनुसूची ड मधील निवडणूक नियम आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका ( महानगरपालिकेच्या निवडणूका घेणे ) 
( अनुसूची ड ची सुधारणा ) नियम २००२ मधील तरतुदीनूसार मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांनी नांदेड वाघाळा 
शहर महानगरपालिका प्रभाग क्र. १५ -ब, च्या पोटनिवडणूक २०१४ करीता खालील प्रमाणे निवडणूक कार्यक्रम निश्चीत करुन दिलेला 
असून , उपरोक्त आदेशातील तरतुदीनुसार मी , डॉ .निशिकांत देशपांडे, आयुक्त , नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका नांदेड , 
महानगरपालिका प्रभाग क्र. १५ -ब, च्या पोटनिवडणूक २०१४ साठी खालील प्रमाणे निवडणूकीचा कार्यक्रम याद्वारे प्रसिध्द करीत आहे. 

( राज्य निवडणूक आयोगाचेपत्र क्र . रानिआ/ मनपा २०१४ /प्र.क्र.१६ / का -०५, दि . १२ . १२. २०१४ सोबतचे सहपत्र ) । 


औ . भाग १ अ ( असा) - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २३ डिसेंबर , २०१४ : पौष २ , शके १९३६ 


भाग १- अ असाधारण 


कार्यक्रम 


निवडणुकीचा टप्पा 


टप्पा सुरु करण्याची / पूर्ण करण्याची तारीख 


नामनिर्देशनपत्रे देणे 


दि . २३. १२. २०१४ ( मंगळवार ) ते दि . २९. १२. २०१४ ( सोमवार ) 

( सकाळी ११. ०० ते दुपारी ३ . ०० ) 

दि . ३० .१२. २०१४ ( मंगळवार) 

( सकाळी ११. ०० ते दुपारी २. ०० ) 
( दि . २५. १२. २०१४ ची सार्वजनिक सुट्टी व दि . २८. १२. २०१४ चा 
- रविवार रोजी नामनिर्देशन पत्रे देण्यात येणार नाहीत ) 
दि. २३ .१२.२०१४ (मंगळवार) ते दि. ३०. १२ . २०१४ (मंगळवार ) 

( सकाळी ११. ०० ते दुपारी ३. ०० ) 
( दि. २५ . १२ .२०१४ ची सार्वजनिक सुट्टी व दि. २८ . १२ .२०१४ चा 
रविवार रोजी नामनिर्देशन पत्रे स्विकारण्यात येणार नाहीत) 

दि . ३१ .१२. २०१४ (बुधवार) 
( सकाळी ११. ०० वाजल्यापासून ) 
छाननी पुर्ण झाल्यानंतर लगेच 


| नामनिर्देशनपत्रे स्विकारण्याचा कालावधी 


नामनिर्देशनपत्रांची छाननी 


वैधरित्या नामनिर्देशित झालेल्या उमेदवारांची 
यादी प्रसिध्द करण्याचा दिनांक 
उमेदवारी मागे घेण्याचा अंतिम दिनांक 


दि . ०२.०१. २०१५ ( शुक्रवार ) 

( दुपारी ३.०० पर्यंत ) 
- दि ०३.०१. २०१५ ( शनिवार ) 

( सकाळी ११ . ०० पासुन ) 
दि .०३.०१. २०१५ ( शनिवार ) 


दि . ०३ .०१ .२०१५ ( शनिवार ) 


दि. ०३. ०१. २०१५ ( शनिवार) 


निवडणूक चिन्ह नेमून देण्याचा दिनांक 

अंतिमरित्या निवडणूक लढविणान्या 
७ - अ 

उमेदवारांची यादी प्रसिध्द करण्याचा दिनांक 
७ -ब | मतदान केंद्राची यादी प्रसिध्द करणे 

महानगरपालिका आयुक्त किंवा त्यांनी 
७- क | 

| प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यांने मतदान केंद्र 
निहाय मतदार यादी प्रसिध्द करणे , 
आवश्यक असल्यास मतदानाचा दिनांक 
मतमोजणी व निकाल जाहिर करण्याचा 
दिनांक 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात निकाल प्रसिध्द 
करणे. 


दि .१८ .०१. २०१५ ( रविवार) 
( सकाळी ७.३० ते संध्याकाळी ५. ३० पर्यंत ) 

दि . १९ . ०१ . २०१५ ( सोमवार ) 


दि . २१.०१. २०१५ ( बुधवार ) पर्यंत. 


वरील निवडणूकीचे कार्यक्रम पार पाडणेसाठी व निवडणूक कार्यक्रमानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करण्यासाठी संदर्भ क्र .३ 
च्या आदेशातील तरतुदीनुसार खालील प्रमाणे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची नेमणूक केलेली असून त्यांचे नांवे स्तंभ क्र .२ मध्ये 
दिलेली आहेत. तसेच त्यांना नेमून दिलेले प्रभाग स्तंभ क्र . ४ मध्ये दर्शविण्यात आलेले आहेत. त्याशिवाय निवडणूक निर्णय 

अधिकाऱ्यांच्या मदतीसाठी सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याची नेमणुक करण्यात आलेली असून त्यांचे नांव स्तंभ क्र. ३ मध्ये 
दर्शविण्यात आलेली आहेत . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २३ डिसेंबर , २०१४ : पौष २, शके १९३६ 


निवडणूक निर्णय । 
अधिकाऱ्यांचे नाव व । 

पदनाम 


सहा.निवडणुक निर्णय । 
अधिकारी यांचे नाव व 

. नेमून दिलेले 
पदनाम 


निवडणूक निर्णय 

अधिकाऱ्यांचे 
कार्यालयांचेठिकाण 


मतमोजणीचे 
ठिकाण 


श्री राजेंद्र खंदारे, 
उपआयुक्त,( महसुल ) 
नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपालिका नांदेड 


| डॉ . श्री विजयकुमार मुंडे, | प्रभाग क्र . १५ - ब , 

| मनपा क्षेत्रिय 

मनपा क्षत्रिय 
सहा. आयुक्त, 

शिवाजीनगर, कार्यालय क्र . २, कार्यालय क्र . २, 
नांदेड वाघाळा शहर सर्वसाधारण श्री गुरु गोविंदसिंघजी श्री गुरु 
महानगरपालिका नांदेड 

स्टेडियम, नांदेड गोविंदसिंघजी 

स्टेडियम,नांदेड 


टिप : 
१. नामनिर्देशनपत्र देणे स्विकारणे व निवडणूकीची इतर कार्यवाही वर नमूद केल्याप्रमाणे निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या 

कार्यालयात पार पाडली जाईल . 
२. उपरोक्त नामनिर्देशन पत्र स्विकारण्याच्या कालावधीत महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या अनुसुची डमधील 

निवडणुक नियम ९ मधील तरतुदीनुसार नामनिर्देशन पन्ने उमेदवारालाकिंवा त्यांच्या कोणत्याही प्रस्तावक व अनुमोदकाला दाखल 
करता येईल, व नियम ९ अ अन्वये उमेदवारी अर्ज मागे घेण्या संबंधी स्वतः उमेदवाराकडुन किंवा त्यांच्या प्रस्तावकाकडुन किंवा 
अनुमोदकाकडुन किंवा इतर कोणत्याही प्राधिकृत व्यक्तीकडुन उक्त तक्यातील रकाना क्र .२ किंवा ३ मधील अधिका-याकडे विहित 
कालावधीत देता येईल . 


दिनांक :- २३/ १२ / २०१४ . 


( डॉ.निशिकांत देशपांडे ) 
निवडणूक अधिकारी तथा आयुक्त , 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका, नांदेड. 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथे मुद्रित करून प्रकाशित केले. 


